एके दिवशी छोटीशी सॅल तिच्यासोबत ब्लु बेरी गोळा 
करायला ब्लु बेरीच्या डोंगरावर गेली. 


सॅलच्या आईने बेरी ठेवायला एक छोटी टिनची बालदी 
सॅलसाठी आणि मोठी बालदी स्वतःसाठी घेतली. आई 
म्हणाली, "आपण बेरी घेऊन येऊ आणि साठवून बंद करून 
ठेवू, म्हणजे थंडीसाठी आपली जेवणाची तयारी असेल." 


छोट्या सॅलने तीन बेरी गोळा केल्या आणि तिच्या 
छोट्याशा टिनच्या बालदीत टाकल्या - कुपल्रिंक, कुप्लँक, 
कृपलूंक 
।्े (९१ 


मग तिने बेरी घेतल्या आणि खाऊन टाकल्या. मग तिने पुन्हा 
बेरी गोळा केल्या आणि त्यातली एक बालदीत टाकली - कुपल्रिंक! 
आणि बाकीच्या सगळ्या खाऊन टाकल्या. पुन्हा बालदीतल्या चारही 
बेरी खाल्ल्या! 


तिची आई अगदी सावकाश झुडुपांमधून बेरी 
गोळा करत आणि तिच्या बालदीत टाकत 
चालली होती. 


नव्य 


छोटी सॅलसुद्धा तिच्यामागे कशीबशी झगडत बेरी गोळा करत आणि खात 
चालली होती. 


मग एकदम सॅल घाईने पुढे गेली. आईच्या बालदीत तिने गोळा केलेली एक 
बेरी टाकली. पण आता कुपलिंक असा आवाज आलाच नाही! आईच्या बालदीचा 
तळ बेरींनी भरलेला होता. 


आता तिने टाकल्ेल्ली बेरी काढण्यासाठी तिने बालदीत हात घातला. आणि 
नळकत मूठभर बेरी बाहेर काढल्या. कारण तिने टाकलेल्या बेरीशेजारी आता 
एवढ्या भरपूर बेरी होत्या. | लस 


आता आई बेरी गोळा करत असताना थांबली 
आणि म्हणाली, "सॅल, आता तू जा बरं आणि 
तुझ्या बेरी गोळा कर. आईने गोळा केलेल्या बेरी रट 
तिला घरी न्यायच्या आहेत आणि 
थंडीसाठी साठवून ठेवायच्या आहेत." 


तिची आई पुन्हा बेरी गोळा करायला गेली. सॅल मात्र खूप थकत्री होती. 
तिला आता चालणे किंवा उभे राहणे अशक्य होते. ती आता झुडुपांच्या राईत 
मध्यभागी बसली आणि पुन्हा बेरी खाऊ लागली. 


ब्लु बेरी डोंगराच्या दुसऱ्या बाजूने छोटे अस्वल पिल्लू त्याच्या आईसोबत बेरी 
खायला आले. 


ती म्हणाली, "अरे बाळा, भरपूर बेरी खा आणि खूप मोठा आणि जाडजूड हो. 
आपल्याला खूप काळ अन्न साठवून ठेवायचे आहे, अगदी गोठवणाऱ्या थंडीपर्यंत!" 


अस्वलाचे पिल्लू त्याच्या आई 
मागोमाग सावकाश बेरी खात 
झुडुपांमधून जात होते. ते छोटे 
अस्वल एकदा इथे आणि एकदा तिथे 
थांबे आणि बेरी खाई. 


आणि मग आईला 
शोधण्यासाठी त्याला 
धावावे लागे! 


पळून पळून आता त्याचेही इवलेसे पाय थकले आणि मोठ्या 
झुडुपाच्या राईत ते मध्येच बसले आणि बेरी खाऊ लागले. 


डोंगराच्या दुसऱ्या बाजूला, सॅलने बसल्याजागेवरून 
जेवढ्या बेरी खाता येणं शक्य आहे तेव्हढ्या खाल्ल्या. 
आणि आता तिने आईला शोधायला सुरुवात केली. 


एका मोठ्या 
कोणाचातरी आवाज ऐकू आला, तिला वाटले, 
"माझी आई तिकडून जात आहे." 


गिर“ ५० - 


खडकाजवळून तिला 


पण तिथे तर कावळ्याची पिल्लं 

आणि त्यांची आई होती. बेरी खाऊन 

““-< झाल्यावर 'काव काव काव' करत ते उडून 
गेले. 


नंतर तिने पुन्हा झुडुपांमधून एकदा 
आवाज ऐकलं. आता तिला खात्री होती 
की " तिथे आईच असणार आणि मी 
आईकडे जाणार." 


पण खरंतर तिथे छोट्या पिल्लू अस्वलाची 
आई होती. रान तुडवत, बेरी खात आणि 
हिवाळ्यासाठी बेरींचा साठा करत निघाल्री 
होती. लहानशी सॅलसुद्धा तिच्या मागोमाग 
निघाली. 


तोपर्यंत छोटया अस्वलानेदेखील बसल्या जागेवरून जेवढ्या बेरी खाता येतील 
तेवढ्या खाल्या. नंतर तेही आपल्या आईला शोधू लागले. खूप शोधूनसुद्धा त्याला 
त्याची आई कुठेच दिसेना. 


तोडलेल्या झाडाच्या मागच्या बाजूला त्याला कसलासा आवाज आला, त्याला 
वाटले, "तिथे माझी आईच फिरत असणार." 


पण तिथे तर तितर आणि तिची पिल्लं 
होती. ती बेरी खायची थांबली आणि पळून 
गेली. आता तिने झुडुपांमध्ये आवाज ऐकलं. 
त्याच्या मनात आलं, "मला लगेच तिथे 
जायला हवं. तिथेच असणार माझी आई!" 


*-*४_ . 


पण खरतर तिथे तर छोटया सॅलची आई होती! ती फिरत होती, बेरी 
गोळा करत होती, पुढच्या हिवाळ्यासाठी साठवायचा विचार करत होती. 
आता छोटे अस्वलाही तिच्यामागून चालू लागले. 


ब्लु बेरीच्या डोंगरावर सगळ्या ब्लु बेरीमध्ये सॅल आणि अस्वल, छोटे 
अस्वल आणि सॅलची आई असे सगळे एकत्र होऊन गेले होते. 


मागून तिचे पिल्लू येत आहे. ती म्हणाली, "चरत रहा, चरत रहा. साठवता आले नाही तर 
गिळून टाक सगळ." छोटी सॅल काहीच बोलली नाही. तिने तीन बेरी गोळा केल्या आणि 
बालदीत टाकल्या, " कुपलिंक, कुप्लँक, कुपलूंक " 


हा कुपलिंग आवाज कसला बरं आला हे बघायला अस्वल-आई मागे वळली. 


"ग्रूम्फ, हे तर माझे बाळ नाहीये." तोंडातल्या बेरी तशाच तोंडात ठेवून ती बोलली. तिने 
आजूबाजूला सगळीकडे तिचे पिल्लू आहे का बघितले. "माझं बाळ कुठेय?" 


ती मागे सरकत्री. मोठ्या अस्वल-आईला तशी माणसांची लाज वाटायची. अगदी 
छोट्याशा सॅलसारख्या मुलांचीही! ती वळली आणि आपल्या बाळाला शोधायला घाईने 
निघाली. 


छोट्या सॅलची आईला तिच्यामागून येणारा आवाज येत 
होता. पण तिला वाटत होते की तो आवाज सॅलचाच आहे. ती 
येणाऱ्या थंडीसाठी ब्लु बेरी साठवायचा विचार करत होती. 


छोट्या पिल्लाने बालदीत डोकावून बघितले. त्याला 
थोड्याच बेरी खायच्या होत्या पण त्या इतक्‍या होत्या की 
आपोआपच मूठभर त्याच्या हातात आल्या आणि त्याने 
त्या सगळ्या तोंडात कोंबल्या. मागे न वळताच आई 
म्हणाली, "तू पळ आणि तुझ्या गोळा कर. पुढच्या 
थंडीसाठी आईला ह्या सगळ्या भरून ठेवायच्या आहेत." 
पिल्लाने पुन्हा तोंडभर भरल्या. हे करताना त्याने बालदी 
जवळपास वाकडी केली. 


आता आईने मागे वळून बघितले. "अरे तू तर माझी 
सॅल नाही. माझं बाळ कुठे आहे?" 

अस्वलाचे पिल्लू मस्त बसून बेरी खात राहिले. बेरी 
चघळत होतं, जिभल्या चाटत होत. 

आई हळूच मागे सरकत्री. (आई त्या अस्वलापासून 


जरा दूरच होती ते कितीही छोटेसे असले तरी). ती वळली 
आणि पुहा सॅलला शोधू लागली. ह 


तित्रा फार त्रांब जावे लागले नाही. तिला आवाज ऐकू 
आला, " कुपलिंक, कुप्लँक, कुपलूंक " - हा आवाज तिला 
नेमका कळला होता. 


तसंच अस्वत्र आईलाही फार विचार करावा लागला नाही. कारण 
तिला तिच्या बाळाच्या चरण्याचा, खाण्याचा कर्क आवाज 
ऐकायला आला. अस्वलाच्या आईलासुद्‌धा हा आवाज नेमका माहित 


होता. 


छोटे अस्वल आणि त्याची आईने ब्लु बेरी खाल्ल्या आणि 
डोंगराच्या एका बाजूने उतरले. 


छोटी सॅल आणि त्याची आई डोंगराच्या दुसऱ्या बाजूने 
उतरले. उतरताना त्यांच्याकडे बालटीभर बेरी हिवाळ्यासाठी 
भरून घेतली. 


आणि अशी ही एक नव्हती... तर एकूण तीन बालद्या 
भरलेल्या होत्या. 


समाप्त 


